वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र, लोखंडी 
सावरगांव (अंबाजोगाई) जि. बीड येथे बाहययंत्रणेद्वारे 
(आऊटसोर्सिंग) घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या 
Vetta येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१७१/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख : ०९ जून, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय ,उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.एमजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम-५, 
दि.०८.११.२००६. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१०/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.०२.०८.२०१६. 
३) शासन निर्णय ,उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 
४) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. : 
आआसे/माआ/टे-४/वृआवमाआके/सु. र /प्रशामा/२७४-७६/२०२२ दि.१८.०५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र, लोखंडी सावरगांव (अंबाजोगाई) जि. बीड येथील सुरक्षेसाठी 


मेस्को (Maharashtra Ex-servicemen Corporation Ltd. (MESCO) यांचेकडून सुरक्षा रक्षकांची सेवा 


उपलब्ध करुन घेण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आरोग्य आजार केंद्र, लोखंडी सावरगांव (अंबाजोगाई) जि. बीड येथील 


सुरक्षेसाठी मेस्को (Maharashtra Ex-servicemen Corporation Ltd. (MESCO) यांचेकडून सन २०२२- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा 2022/ प्र.क्र.१७१/ आरोग्य-३अ 


२०२३ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीकरीता ०९ सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा घेण्यासाठी येणाऱ्या रु.२७,००,०००/- 


(रुपये सत्तावीस लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास पुढील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


रुग्णालयाचे नाव एकुण मागणी | एका महिन्याकरिता अंदाजित खर्च | अंदाजे वार्षिक खर्च 
a ही... | २ ३ a. Ser 
वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक | ०९ रु.२,२५,०००/- रु.२७,००,०००/- 


आजार केंद्र, लोखंडी सावरगांव 


(अंबाजोगाई) जि. बीड 


"वा ०९ रु.२,२५,०००/- रु.२७,००,०००/- 


2 


बाहययंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिंग) घेण्यात येणार्‍या सुरक्षा रक्षकांच्या उपरोक्‍त Ted दर्शविण्यात आलेल्या 


सेवेकरीता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने कार्यालयाचे मोजमाप करुन व त्यानुसार सुरक्षा रक्षकांची संख्या 
निश्चित केलेली असावी. 


बाह्ययंत्रणेद्दारे काम करुन घेताना शासन निर्णय क्र.एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९१/काम-५, दि.०८.११.२००६ 


मधील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यात यावी. 


शासनाने मान्यता दिलेल्या मेस्को / सुरक्षा मंडळ यांचेकडून सुरक्षा रक्षक घेण्यास प्रथम प्राध्यान्य द्यावे. 


त्यांचेकडून सुरक्षा रक्षक सेवा उपलब्ध न झाल्यास रुग्णालयासाठी विहित पध्दतीने ई-निविदा प्रक्रीया पार 


पाडून अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने बाहययंत्रणेची निवड करण्यात यावी. 


सेवा पुरवठादार राज्य स्तरावर अथवा विभाग स्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर निश्चित करण्यात यावा. 


रुग्णालयासाठी मान्य केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या ही कमाल मर्यादा असून स्थानिक गरजेनुसार त्यांची 


संख्या संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी मंजूर करुन द्यावी. 


सुरक्षा रक्षकांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याची खात्री केल्याशिवाय पुढील महिन्याचे देयक अदा 


केले जाणार नाही Bail अट Tender document मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. 


सेवा पुरवठ्याबाबत अर्थसंकल्पात RA तरतूद झाल्यानंतरच कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा 2022/ प्र.क्र.१७१/ आरोग्य-३अ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, अन्वये, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग - पहिला, 


उपविभाग-चार मधीळ अ.क्र.११ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त सुरक्षा सेवेकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षा अंतर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११०-रुग्णालय व दवाखाने 
०५-मनोरुग्णाळय 


(०५) (०१) - प्रादेशिक मनोरुग्णालये 


१३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ०२१७) 


2) मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११०-रुग्णालय व दवाखाने 


११०-६ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (09) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 


१३ - कार्यालयीन खर्च (२२१० ०२९१) 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०८१८१६०६०९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा 2022/ प्र.क्र.१७१/ आरोग्य-३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed b 
DEEPAK NIVARTTI Beek a KENDRE 


KENDRE Date: 2022.06.09 12:14:37 
+05'30' 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर. 

. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 

. अधिक्षक, वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र, लोखंडी सावरगांव (अंबाजोगाई) जि. बीड 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

९. 


विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


